मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजनांतर्गत प्रादेशिक वनसंरक्षक 
(२४०६ ००४२), प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९8६), 
वनरोपन व मृद बाष्प संधारण (२४०६ ०२३८), मध्यवर्ती 
रोपमळे (२४०६ ०२५६), शासकिय अभिकरणाकडून 
समुपयोजन (तेंदू) (२४०६ ०४५२, शासकिय 
अभिकरणाकडून समुपयोजन (इमारती लाकुड) (२४०६ 
०४७२) व वन उपवने (२४०६ ६५९) या ७ लेखाशिर्षांतर्गत 
११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध 
असणारा निधी १४-भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली 
पुनर्वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२८/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ मार्च, २०२४. 


वाचा : १) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०१(भाग-३)/ ६२४/२०२३-२४, दि.१४.०३.२०२४. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०५.०२.२०२४ 
व दि.४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ करीता मुख्य लेखाशिर्ष मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, 
राज्यस्तरीय अनिवार्य योजना अंतर्गत १४- भाडेपट्टी व कर या उप लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेला निधी अपुरा पडत आहे. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या 
क्र.१ येथील पत्रान्वये वन विभागातील मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, राज्यस्तरीय 
अनिवार्य योजनांतर्गत प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२), प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९६), वनरोपन व मृद 
बाष्प संधारण (२४०६ ०२३८), मध्यवर्ती रोपमळे (२४०६ ०२५६), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (तेंदू) 
(२४०६ ०४५२), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (इमारती लाकुड) (२४०६ ०४७२) व वन उपवने (२४०६ 
६५९) या ७ लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असणारा निधी १४-भाडेपट्टी 
व कर या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करून मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


त्या अनुषंगाने उपरोक्त ७ लेखाशिर्षाअतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या अंतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या निधीपैकी रु.९१.४४ लक्ष इतका निधी १४- भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करून 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेश :- 

त्याअनुषंगाने अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचा प्रस्ताव तसेच वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकांन्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेता, 
सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मागणी क्र. सी-०७-२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, राज्यस्तरीय अनिवार्य 


शासन आदेडा HATH: एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२८/फ-२ 


योजनांतर्गत प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२), प्रशासन व संरक्षण (२४०६ ००९६), वनरोपन व मृद बाष्प 


संधारण (२४०६ ०२३८), मध्यवर्ती रोपमळे (२४०६ ०२५६), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (तेंदू) (२४०६ 
०४५२), शासकिय अभिकरणाकडून समुपयोजन (इमारती लाकुड) (२४०६ ०४७२) व वन उपवने (२४०६ ६५९) 
या ७ लेखाशिर्षांतर्गत ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध असणारा निधी १४-भाडेपट्टी व कर 
या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरण करण्यास व बीम्स्‌ (BEAMS) प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेत 


खर्च करण्यास या शासन आदेझान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रक्‍कम लाखात) 
अ मुख्यलेखाशिषं | शीर्ष | अर्थसंकल्सि उपलब्ध रव Teoh ।पुनर्वितरण 
क्र तरतूद असलेला व | झालेला | निधी करिता 
वितरीत निधी | निधी | (५-६) । प्रस्तावित 
निधी 
ca 2 3 ¥v ष्‌ ६ | ७ | ८ 
१. | प्रादेशिक वनसंरक्षक | १९- देशां ७०.०० ३०.०० २१.४२ | ८.५८ | (- ३.६७) 
(२४०६ ००४२) प्रवास खर्च 
१४- भाडेपडी व| ३.७५ ३.७५ १.५० | २.२५ | (4 ३.६७) 
कर 
२. | प्रशासन व संरक्षण ११- देशांतर्गत | ७००.०० ४२०.०० | २००.०० | २२०.०० | (- ५३.००) 
(२४०६ ००९६) प्रवास खर्च 
१४- भाडेपट्टी ब | ७.०० ७.०० ७५.०० | 2,00. | (+ ५३.००) 
कर 
३. | बनरोपन व मृद बाष्प | १९- देशां २४.०० १६.०० २.२५ | १३.६५ | (- १३.२६) 
संधारण (२४०६ | प्रवास खर्च 
०२३८) १४- भाडेपडटी ब | ९१.०० १.०० ०.४० | ०.६० | (+ १३.३६) 
कर 
४. | मध्यवर्तो रोपमळे वन । ११- देशां ५.०० ३.५० 0.20 | ३.४० | (- ३.००) 
(२४०६ ०२५६) प्रवास खर्च 
१४- भाडेपट्टी ब | १.६० ay १.२८ | ०.१६ | (-- ३.००) 
कर 
५. | शासकिय ११- देशांतर्ग ७०.०० ३०.०० २०.०० | १०.०० | (- ८.७४) 
भिकरणाकडून प्रवास खर्च 
समुपयोजन (तेंदू) १४- भाडेपट्टी ब | ८.०० ७.२० ¥.00 | ३.२० | (+ ८.७४) 
(२४०६ ०४५२) कर 
६. | शासकिय ११- देशां ७६.०० ५०.५३ ३६.२२ | १४.३१ | (- ७.१७) 
अभिकरणाकडून प्रवास खर्च 
समुपयोजन (इमारती | १४- भाडेपट्टी ब | ११९०.०० १००.०० ८१.७६ | १८.२४ | (-- ७.१७) 
लाकुड) (२४०६ | कर 
०४७२) 
७. | बन उपवने (२४०६ | ११- देशांतर्गत | १२.५० ७.५० ४.१५ | ३.३५ | (- २.५०) 
०६५९) प्रवास खर्च 
१४- भाडेपट्टी व| २.५० २.२५ १.०० | १.२५ | (+ २.५०) 
कर 
एकूण १९- देशांतगग (- ९९.४४) 
प्रवास खर्च 
१४- भाडेपट्टी व (-- ९९.४४) 
कर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः एफडीएम-२०२४/प्र.क्र.२८/फ-२ 


२. पुनर्वितरणाने उपलब्ध करुन दिलेला निधी ज्या प्रयोजनासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. त्याच 
प्रयोजनासाठी त्याचा वापर होत आहे, याची खातरजमा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर निधीच्या मर्यादेपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. सदर झासन आदेश, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४४/व्यय-१०, दि.२१.०३.२०२४ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-३, अनु. 
क्र.३, परिच्छेद १६६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२७१७२२११६६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by BHAGWAN MARUTI SAWANT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND. 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee89eb0aec64f8bcObdf8d85ddb4706d35abd8b73c618e1 
14ee98d5c9ecf57b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C7DBA1C6B5F7AB2A6CABC4F7EAD8CFA74F8F7A0FA 
DCAC76D8F 1CF22569F16BD3, cn=BHAGWAN MARUTI SAWANT 
Date: 2024.03.27 17:31:29 +05'30' 

(भगवान सावंत) 

उप सचिव (वने), 

महसूल व वन विभाग 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), म.रा.नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) / (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम मुंबई. 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/ ठाणे/ पालघर. 

) वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन मंत्रालय, मुंबई. 

) नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

qo) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 

११ ब-१कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

92) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


